पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त 
दर्जाच्या भारतीय पोलीस सेवेतील / राज्य 
पोलीस सेवेतील अधिकारी यांची 
पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.६७/पोल-१ 


गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 


AIR आदेठा- 


दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०१९ 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम मधील कलम २२ (न) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 


MERA मान्यतेने खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे  । नवीन पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण 

hea . _ | श्रीमती आरती पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण 
सिंघ, भापोसे औरंगाबाद ग्रामीण 

२. । श्रीमती मोक्षदा पोलीस अधीक्षक, वाशीम । पोलीस अधीक्षक, औरंगाबाद 
पाटील, भापोसे ग्रामीण 

३. । श्री.वसंत परदेशी, । पोलीस अधीक्षक, नागरी  । पोलीस अधीक्षक, वाशीम 
भापोसे हक्क संरक्षण, औरंगाबाद 

४.  श्री.संभाजी कदम, | पोलीस उप आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त, पुणे हहर 
रापोसे नागपूर STEN 


2. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी मा. केंद्रीय प्रशासकीय 


न्यायाधीकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता, तसेच कायदा व 


सुव्यवस्थेची परिस्थिती विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. 


३. पोलीस उप आयुक्त, नागपूर शहर या पदावर इतर अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्यानंतर 
श्री.संभाजी कदम, रापोसे यांना कार्यमुक्त करण्यात यावे. 


8, WAR महासंचालक, म.रा. यांचे आदेशानंतर, उपरोक्‍त अधिकारी यांना बदलीच्या 


ठिकाणी हजर होण्याकरीता नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी व 


त्यानंतर संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या पदावर रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर 


करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.६७/पोल-१ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२७१८३०३३०२२९ असा आहे. हा SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 

KA | LA A R N DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1 abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708c 
c03eb46cd241a604d42bb, postalCode=400032, 
street=MAIN BUILDING, 2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, 


ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 


Date: 2019.02.27 18:33:24 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, Te विभाग 


प्रति, 


4 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर. 

९. पोलीस आयुक्त, पुणे हहर. 


१०.पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक / औरंगाबाद 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
१३.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फतीने) 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/औरंगाबाद / वाशिम 

१६.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


